सामान्य प्रशासन विभाग ( खुद्द) मधील प्रिंटरसाठी 
रिसायकलिंग केलेले टोनर पुरविण्यास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संसाख-२०२०/प्र.क्र.८/का.२४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १० नोव्हेंबर, २०२१ 


शासन निर्णय:- 

सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) मध्ये विविध कंपन्यांचे प्रिंटर कार्यरत आहेत. कार्यालयीन 
कामकाजासाठी लागणाऱ्या रिसायकलींग टोनरचा पुरवठा शासनाच्या संकेतस्थळावर निविदा प्रसिद्ध 
करण्यात आली होती. निविदेस चार (०४) निविदाकारांनी प्रतिसाद दिला होता. विभागामधीळ १४ 
प्रिंटरचे टोनर / ५ ड्रम अशा एकूण १९ वस्तूंसाठी एकत्रित खालीलप्रमाणे दरपत्रक प्राप्त झाले आहे. 


१) मे. साईसिध्दी इंटरप्रायजेस, मुंबई- रुपये ३९७०.७० 
2  मे.आरके इंटरप्रायजेस, मुंबई- रुपये ४३१२.९० 
3) मे. देविश इंटरप्रायजेस, मुंबई- रुपये ६००४.४४ 
४. मे. स्टेशनरी पॉईट, मुंबई - रुपये २७६४६.२२ 


२ मे. साईसिध्दी इंटरप्राईजेस ,मुंबई यांचे एकत्रित दर रुपये ३९७०.७० इतके कमी असल्यामुळे 
विभागासाठी आवश्‍यक असलेले सर्व टोनर व ड्रम मे.साईसिध्दी इंटरप्राईजेस,मुंबई यांनी निविदेत 
सादर केलेल्या दरानुसार दिनांक १० नोव्हेंबर २०२१ ते ३१ ऑक्टोबर २०२२ या कालावधीत 
त्यांच्याकडून रिसायकलिंग करुन घेण्यास शासन मंजूरी देत आहे. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे 
आहे. 


अ.क्र प्रिंटर क्रमांक / टोनर क्रमांक  । टोनर रिसायकलींग | जीएसटी | एकूण 
करण्यासाठी मंजूर | रक्‍कम | रुपये 
केलेले दरपत्रक रुपये 
| a | एचपी टोनर १२॥ १६५.०० २९.७० | १९४.७० 
२ | एचपी टोनर/८८/ १६५.०० २९.७० । १९४.७० 
३ | एचपी टोनर १६०६/७८ A १६५.०० २९.७० । १९४.७० 
४ | सॅमसंग टोनर १६१०/११९ १४०.०० २५.२० । १६५.२० 
५ | सॅमसंग टोनर १६४०/१०८ १४०.०० २५.२० | १६५.२० 
६ सॅमसंग 3390 (टोनर २०५) १८०.०० २२.४० २१२.४० 
७ | सॅमसंग एमएल २१६१ (टोनर १०१) १४०.०० २५.२० । १६५.२० 
८ | सॅमसंग एमएल टोनर १०४ १४०.०० २५.२० | १६५.२० 
९ | ब्रदर एमएफसी टोनर १८०.०० ३२.४० | २१२.४० 
३२१७/३२९०/३२५० 
।_१०_| ब्रदर एमएफसी FA ३२१७/३२९०/३२५० १८०.०० ३२.४० | २१२.४० 
गि ब्रदर प्रिटर टोनर २१०.०० ३७.८० | २४७.८० 
२२५०/२२५५/२२६०/२२८० 


शासन निर्णय क्रमांकः संसाख-२०२०/प्र.क्र.८/का.२४ 


१२ | ब्रदर प्रिटर ड्रम १८०.०० ३२.४० | २१२.४० 
२२५०/२२५५/२२६०/२२८० 
१३ | ब्रदर प्रिटर टोनर २३६५ २१०.०० ३७.८० | २४७.८० 
१४ | ब्रदर प्रिंटर SA २३६५ १८०.०० ३२.४० । २१२.४० 
१५ | रिको टोनर ३५१० १८०.०० ३२.४० | २१२.४० 
१६ | एचपी प्रिंटर टोनर ३० ५ १६५.०० २९.७० | १९४.७० 
१७ | एचपी प्रिंटर ३२५ SA १६५.०० २९.७० | १९४.७० 
१८ | Gen प्रिंटर टोनर ४१२ २७०.०० ४८.६० | ३१८.६० 
१९ | पॅटम प्रिंटर ड्रम ४१२ २१०.०० 30.20] २४७.८० 
प्रिंटरच्या रिसायकलींग टोनरच्या बाबतीत अटी व शती पुढीलप्रमाणे आहेत:- 
१, पुरवठा आदेशा निर्गमित केल्यानंतर मागणी केलेल्या रिसायकलिंग टोनरचा पुरवठा 


तात्काळ (२४ तासांच्या आत) व स्वीकृत निविदेतील ब्रॅन्डेड कंपनीचा व उत्तम दर्जाचा करणे 
पुरवठेदारावर बंधनकारक राहील, व तसे न केल्यास प्रतिदिन रु.५००/- टोनर एवढा दंड 
आकारण्यात येईल. 

2. रिसायकलिंग टोनरचा पुरवठा केल्यानंतर १५ दिवसानंतर मुद्रांक पावतीसहीत देयके 
सादर करावीत. देयकांची रक्‍कम पुरठादारास अदा करण्यासाठी, पुरवठादारांने अवर सचिव 
(कार्यासन-२६), सामान्य प्रशासन विभाग, तिसरा मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई यांच्याकडे 
बँकेच्या खात्याचा तपशील सादर करणे आवश्यक राहील. सर्व परिपूर्ण माहीतीसह देयके सादर 
करण्याची जबाबदारी पुरवठादाराची राहील. प्रशासकीय कारणास्तव देयक अदा करण्यास विलंब 
झाल्यास विलंब आकार किंवा व्याज देय राहणार नाही. 


३. टोनरच्या आतील पाच भाग- ड्रम, पीसीआर, वेब रोलर, वायफर ब्लेड, डॉक्टर ब्लेड हे 
प्रत्येक रिसायकळिंगमध्ये नवीन वापरण्यात येतील. 

४. रिसायकलींग टोनरमध्ये ब्रँडेड पावडरच मशीनद्वारे भरण्यात येईल. 

प. प्रिंटींगचा दर्जा उत्तम असेल. 

६. रिसायकलिंग टोनर वापरामुळे विभागास नवीन (Original) टोनर खरेदी करण्याची 
आवड्यकता नसेल. 

0. विभागाच्या मागणीनुसार रिसायकलिंग टोनर तात्काळ पुरविण्यात यावेत. 

८. रिसायकलिंग टोनरमध्ये काही दोष आढळून आल्यास टोनर नि:शुल्क व तात्काळ बदलून 
देण्यात येईल. 

९. सदोष टोनरमुळे प्रिंटर नादुरुस्त झाल्यास, प्रिंटरच्या दुरुस्तीचा खर्च देण्यात येईल / प्रिंटर 


दुरुस्त करुन देण्यात येईल. 

१०. निविदा कालावधीमध्ये रिसायकलींगऐवजी रिफिलींग टोनर पुरवठा केल्याचे निष्पन्न 
झाल्यास पुरवठादार कंपनीस सुयोग्य दंड आकारण्याचे व शिक्षा करण्याचे अधिकार शासनास 
असतील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संसाख-२०२०/प्र.क्र.८/का.२४ 


परके, रिसायकलींग टोनरमधून आवश्यक किमान समाधानकारक प्रती उपलब्ध झाल्या नाहीत 
तर सदरहू टोनर नि:शुल्क बदली करुन देणे आवश्यक राहील.व यासाठी रु.१०००/- टोनर इतका 
दंड आकारण्यात येईल. 

१२. टोनर रिफिलिंगच्या सादर केलेल्या दरातच प्रिंटर नादुरुस्त झाल्यास त्यांची दुरुस्ती 
करुन देणे बंधनकारक राहिल. 

१३. मे.साईसिध्दी इंटरप्राईजेस ,मुंबई यांनी उपरोक्‍त सर्व अटी/शर्ती मान्य असल्याचे लेखी 
हमी रु.१०० च्या स्टॅम्प पेपरवर दयावी लागेल. 

१४. उपरोक्‍त करण्यात आलेला टोनर रिसायकलिंग करण्याबाबतचा करार कोणतेही कारण 
न देता रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे. 


सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११११११६५०११७००७ असा 
आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


TUSHAR 
PITAMBAR PAWAR = 
(तु. पि. पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१, मा. मुख्य सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 
र सर्व सह सचिव/उप सचिव/ अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 
४. सर्व कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
ष्‌. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
क निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी , मुंबई 
७. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र , मुंबई 
जी मे.साईसिध्दी इंटरप्राईजेस ,मुंबई 
ट्‌ निवडनस्ती/का.२४,सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


